कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणासाठी 
लागणाऱ्या खर्चाकरिता महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती 
कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक. 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क.८७/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक -: २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.निधिवि-२०१५/प्र.क.१२१(४)/ऊर्जा-३, 
दि.३१.०३.२०१६. 
२) वित्त विभागाचे पत्र क्र. शादिक ११२२/प्र.क्र.१९/त्रच्हक, दि. १२.०४.२०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक:- 

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये महानिर्मिती कंपनीस कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या 
विस्तारीकरण योजनेंमध्ये राज्य शासनाची भांडवली गुंतवणूक रु. ३१३.७५ कोटी समायोजनाव्दारे वितरीत करण्यास 
मंजूरी देण्यात आली होती. मंजूर झालेल्या भागभांडवलाची संपूर्ण रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी यांना 
रोख न देता महानिर्मिती कंपनीकडून शासनास येणे असलेले रकमेपोटी वसुल करण्यात आले होते. वसुल करण्यात 
आलेली रक्कम विविध लेखाशिर्षाखाली समायोजनाव्दारे जमा करण्यात आली होती. 
2. वित्त विभाग संदर्भ क्र. २ च्या RO व हमी संनियंत्रण कक्ष यांनी कळविलेल्या पत्रानुसार शासन निर्णय 
दि. ३१.०३.२०१६ च्या संदर्भ क्र. १ वरील शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ४ चे मधील तक्त्यातील रक्‍कम रु. १.६३ कोटी 
जमा लेखाशिर्षाखालील तपशिल पुढीलप्रमाणे नमूद “अ” ऐवजी “ब” प्रमाणे वाचावे. 


अ ब 
६८०१ वीज प्रकल्पांसाठी कर्ज, (co) Io] | ६८०१ वीज प्रकल्पांसाठी कर्जे, १९० सार्वजनिक क्षेत्रे व 
सार्वजनिक क्षेत्रे व इतर उपक्रमांना कर्जे | | इतर उपक्रम यांना कर्जे (००)(०२), महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
(00)(02), कोराडी युनिट-६ आधुनिकीकरण व | | निर्मित कंपनीस सौर प्रकल्पासाठी कर्जे ((८०१५१४८) 
नुतनीकरणासाठी महानिर्मिती कंपनीस कर्जे 
(६८०१५१४८) 


३ सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०२२९१२३४२२७६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NARAYAN mous 
SHRIKRISHNA KARAD = soso ote spre 
(ना.श्री.कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- १. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव,राजभवन,मळलबार हिल,मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (ऊर्जा) ,यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क.८७/ऊर्जा-३ 


४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) ,यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. सर्व मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. मा. विरोधीपक्ष नेता (विधानसभा व विधानपरिषद) मुंबई-३२यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 

१०. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्यादित, हॉंगकॉँग 
बँक बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई. 

११. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, प्रकाऱगड, वांद्रे, 
(पूर्व, मुंबई-५१ 

१२. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

१३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, अराप / रालेवि-१), मुंबई. 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१७. निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (Gd), मुंबई-४०००५१. 

१८.वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१४ / साधनसंपत्ती / साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९. कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

२०. निवडनस्ती (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


